प्रस्तावना :- 


Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने 
महत्वाच्या असलेल्या जाहिरात परवाना, सिनेमा 
चित्रीकरण परवाना व व्यवसाय परवाना या ३ 
घटकांतर्गत येणाऱ्या सेवा, आवश्‍यक कागदपत्रे, 
फी, नियतकालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, 
प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोकसेवा 
हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२१. 


महाराष्ट्र ळोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५. 

प्रधान सचिव (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई यांचेद्वारे नगरविकास विभाग यांना साध्य 
करणेकरीता Ease of Doing Business State Reforms Action Plan 
(SRAP-2020) अंतर्गत वर्ग करण्यात आलेले रिफॉर्म्स. 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण- २०१५/प्र.क्र.१८९/ 
नवि- १४, दिनांक २३/०६/२०१५. 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/ 
नवि-२०, दिनांक २२/०८/२०१६. 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/ 
नवि- २०, दिनांक ०४/०९/२०१७. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मातंस/जेव्ही-टिसीएस/ 
प्र.क्र.२०/३९ दनिंक १६/०९/२००८. 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/ 
नवि-२०, दिनांक १४/०८/२०१९. 

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र. नपप्रसं/का-०८/ई-गर्व्हनन्स/ 
ए०0)8/शासन निर्णय/२०२०/२८७९, दिनांक ०९.१२.२०२०. 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्यादेश-२०१५ दि. २८.०४.२०१५ रोजी लागू करण्यात आला आहे. 
सदर अध्यादेशातील कलम-३ मध्ये नमुद करण्यात आल्यानुसार या विभागाच्या प्रशासकीय 


अधिपत्याखालील राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा / नगरपंचायती या नागरी संस्थामार्फत 
देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांपैकी नागरी केंद्रबिंदू मानून, नागरीकांना दैनदिन जीवनामध्ये 


सातत्याने आवश्‍यक असलेल्या १५ लोकसेवांची सुची शासन निर्णय, दि. २३.०६.२०१५ अन्यये निश्चित 


करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने महत्वाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


असलेल्या मालमत्ता कर, पाणी पुरवठा वसुली, ना हरकत प्रमाणपत्र व व्यवसाय परवाना या ४ 
घटकांतर्गत येणाऱ्या एकुण ३८ सेवांचा समावेडा करण्याबाबत व सदर सेवांकरीता आव्यक कागदपत्रे, 
फी, नियतकालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादी 
बाबी दिनांक ०४.०९.२०१७ व २६.०८.२०१९ अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यास 
अनुसरून राज्यातील बहुतांशी महानगरपालिका व नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमधे विविध सेवा देण्यात 
येत आहेत. 


०२. महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याच्या 
Seat महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५, दि २१.०८.२०१५ च्या अधिसूचनेन्वये जारी 
करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने महत्वाच्या असलेल्या 
नवीन जाहिरात परवाना व सिनेमा चित्रीकरण परवाना या दोन घटकांतर्गत येणाऱ्या खालील सेवांचा 
CA करण्याबाबत व व्यवसाय परवाना या घटकांतर्गत येणा-या व्यवसाय परवाना स्वयं- 
नुतणीकरण (ऑटो रिन्युअल) ही नवीन सेवा व सदर सेवांकरीता आवश्‍यक कागदपत्रे, फी, 
नियतकालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादी बाबी 
अधिसूचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी/ नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा 
हक्क अधिनिमय, २०१५ च्या कलम ३ नुसार अधिसूचित करावयाच्या आहेत. 


ओ जाहिरात परवाना अंतर्गत १ सेवा - विवरण पत्र “अ 
ब) सिनेमा चित्रीकरण परवाना अंतर्गत १ सेवा - विवरण पत्र क्र. “ब” 
क) व्यवसाय परवाना अंतर्गत १ सेवा - विवरण पत्र “क” 


०२. शासन निर्णयासोबतच्या विवरण पत्र “अ”, “ब” व “क” मधे नमूद केलेल्या सेवा, आवश्‍यक 
कागदपत्रे व नियत कालावधी यामधे संबधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना (महानगरपालिका, 
नगरपरिषदा व नगरपंचायती) यांना बदल करता येणार नाही. 


०३. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ अंतर्गत सेवा पुरविण्याकरीता आकारावयाची फी 
निश्चित करण्याची संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना मुभा राहिल. तसेच संबंधित नागरी स्थानिक 
संस्थेची रचना विचारात घेऊन पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय 
अधिकारी इत्यादी पदे संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना सुधारणा करता यईल. 


०४. राज्यातील सर्व आयुक्‍त,महानगरपालिका व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायती यांनी 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या कलम ३ नुसार सेवा अधिसुचित करणे व त्याची 
अंमलबजावणी करणेबाबतची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२९१४०४००४८२५ असा आहे. 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shankar 
Trambak Jadhav « प 
(शांकर त्र्यं. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


प्रत, 


मा. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधानपरिषद व संसद सदस्य 
३. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 
. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
५. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 
मा. ळोकआयुक्‍त व उप लोकआयुक्त यांचे कार्यालय 
. मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी 
१०. मा. आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा SEH, निर्मळ इमारत, दुसरा मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई, 
११. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त. 
१२. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१३. राज्यातील संबंधित नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांचे मुख्याधिकारी 
१४. नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासन 
१५. निवडनस्ती (नवि-२०). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२०, सोबतचे सहपत्र- “अ 


“जाहिरात परवाना” 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 


(कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


अ.क्र. | लोकसेवेची | आवश्यक | नियत । पदनिर्देशित | प्रथम द्वितीय 
सूची कागदपत्रे कालमर्यादा | अधिकारी | अपिलीय | अपिलीय 
अधिकारी । अधिकारी 
१) जाहिरात १. विहित | महानगरपालिका | १५ दिवस | प्रभाग & उपआयुक्त | अतिरीक्त 
परवाना/ नमुन्यातील | स्तरावर निश्‍चित अधिकारी आयुक्‍त 
आकाठशचिन्ह अर्ज केलेले दर 
परवाना २. संबंधित 
(Signange म.न.पा.ची 
License) कोणतीही 
नवीन परवाना । थकबाकी 
व नुतणीकरण नसल्याचे 
प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२०, सोबतचे सहपत्र- “अ 


“जाहिरात परवाना” 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 


(कलम ३ अन्वये नगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


अ, ब, क वर्ग नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती 


अ.क्र i आवश्यक | नियत | पदनिर्देशित | प्रथम अपिलीय द्वितीय 
सूची कागदपत्रे कालमर्यादा | अधिकारी अधिकारी अपिलीय 
अधिकारी 
१) जाहिरात १. विहित नगरपालिका | १५ दिवस यालय उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
परवाना/ नमुन्यातील स्तरावर अधिक्षक 
आकाडचिन्ह अर्ज निश्‍चित केलेले 
परवाना २. संबंधित दर 
(Signange | न.प./न.पं.ची 
License) कोणतीही 
नवीन थकबाकी 
परवाना व नसल्याचे 
नुतणीकरण प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२०, सोबतचे सहपत्र- “ब” 


(कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


“सिनेमा चित्रीकरण परवाना” 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 


अ.क्र ही | आवश्यक शिश नियत | पदनिर्देशित प्रथम द्वितीय 
सूची कागदपत्रे कालम । अधिकारी अपिलीय अपिलीय 
र्यादा अधिकारी अधिकारी 
१) सिनेमा १. विहित | महानगरपालिका | १५ प्रभाग ६ उपआयुक्त अतिरीक्त 
चित्रीकरण | नमुन्यातील | स्तरावर निश्‍चित | दिवस | अधिकारी आयुक्‍त 
परवाना अर्ज केलेले दर 
(Movie २. संबंधित 
Shooting म.न.पा.ची 
License) कोणतीही 
नवीन थकबाकी 
परवाना व | नसल्याचे 
नुतणीकरण | प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२०, सोबतचे सहपत्र- “ब” 
“सिनेमा चित्रीकरण परवाना” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये नगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


अ, ब, क वर्ग नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती 


अ.क्र. | लोकसेवेची | आवश्यक [| नियत । पदनिर्देशित | प्रथम अपिलीय | द्वितीय अपिलीय 
सूची कागदपत्रे कालमर्यादा । अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१) सिनेमा १. विहित | नगरपालि | १५ दिवस TAL उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
चित्रीकरण | नमुन्यातील का अधिक्षक 
परवाना अर्ज स्तरावर 
(Movie २. संबंधित | निश्‍चित 
Shooting | न.पा./न.पं. | केलेले दर 
License) ची कोणतीही 
नवीन थकबाकी 
परवानाव | नसल्याचे 
नुतणीकरण | प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२०, सोबतचे सहपत्र- “क” 


“व्यवसाय परवाना” 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 


(कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


अ.क्र i आवश्यक | नियत । पदनिर्देशि प्रथम द्वितीय 
सूची कागदपत्रे कालमर्यादा | अधिकारी अपिलीय | अपिलीय 
अधिकारी | अधिकारी 
१) व्यवसाय १. विहित | महानगरपालिका | १५ दिवस | प्रभाग ६ उपआयुक्त | अतिरीक्त 
परवाना स्वयं- | नमुन्यातील | स्तरावर निश्‍चित अधिकारी आयुक्‍त 
नुतनीकरण अर्ज केलेले दर 
(ऑटो- २. संबंधित 
रिन्युअल) म.न.पा.ची 
Auto-renewal कोणतीही 
of Trade थकबाकी 
License नसल्याचे 
प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२० 


शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२०, सोबतचे सहपत्र- “क” 


“व्यवसाय परवाना” 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 


(कलम ३ अन्वये नगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


अ, ब, क वर्ग नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती 


अ.क्र. | लोकसेवेची | आवश्यक शग नियत । पदनिर्देशि प्रथम अपिलीय द्वितीय 
सूची कागदपत्रे कालमर्यादा | अधिकारी अधिकारी अपिलीय 
अधिकारी 
१) | व्यवसाय १. विहित नगरपालिका | १५ दिवस र्यालय उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
परवाना । नमुन्यातील स्तरावर अधिक्षक 
स्वयं- अर्ज निश्‍चित केलेले 
नुतनीकरण २. संबंधित द्र 
(ऑटो- । न.प./न.पं.ची 
रिन्युअल) कोणतीही 
॥०- थकबाकी 
renewal of नसल्याचे 
Trade प्रमाणपत्र 
License 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


